ग्रामीण रुग्णालय, चिखली जि. 
बुलढाणा येथील ३० खाटांचे ५० 
खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 


श्रेणीवर्धनाच्या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांकः VATA २०१८/प्र.क्र.४३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/चिखली५०खाटाबांधकाम/१५९९-१६००/१८, दिनांक १६.०२.२०१८. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, चिखली जि. बुलढाणा येथील ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन इमारतीचे बांधकामाच्या रुपये ४९९.९७ लक्ष एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व 
नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. ग्रामीण रुग्णालय, चिखली जि. बुलढाणा येथील ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन इमारतीचे बांधकामाचे अंदाजपत्रक उप मुख्य area ashy 
बांधकाम विभाग, नागपूर यांनी तयार केलेल्या नकाझावर आधारीत आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
इमातरीच्या बांधकामासह विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, व मलनि:स्सारण, अंतर्गत रस्ते, व सी.सी. ड्रेन्स, 
पार्किंग व्यवस्था, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अग्नि प्रतिबंधक, हरित इमारत संकल्पना, फर्निचर इत्यादी 
बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा करा करीता १२ टक्के तरतूद करण्यात आली 
आहे. इत्यादी तरतूद करण्यात येवून रुपये ७२०.०७ लक्ष एवढ्या रकमेच्या खालील प्रमाणे त्याखाळील 
खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४३/आरोग्य ३ 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. No. Particulars of Items Norms Unit Rate Rs. per | Cost Rs. 
Sqmt./Meter/lump Sum 
A Essentail Items 
1 Building proper (Scope) 
a) Area (Sqmt) 957.73 22000 per Sqmt. 2,10,70,060 
b) Number of Floors GF 
a) Area (Sqmt) 895.38 2000 per Sqmt. 1,96,98,360 
b) Number of Floors FF 
d) Cost of Construction 4,07,68,420 
2 Electrification 
Internal 5% of 1 (d) 20,38,421 
6% of 1 (व) 24,46, 105 
Total 44,84,526 
3 Water Supply and sanitation 5% of 1 (व) 20,38,421 
4 Miscellaneous Items 
Internal Roads & C.C.Drains Lump Sum 10,00,000 
Parking Arrangements Lump Sum 5,00,000 
Rain water harvesting 1% of 1 (d) 4,07,684 
Fire Fighting Arrangements 2% of 1 (d) 8, 15,368 
Green Building Concept 5% of 1 (d) 20,38,421 
Furniture 1853.11 2500 per Sqmt 46,32,775 
Lump sum 5,00,000 
Total 98,84,249 
Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) (A) 5,71,85,616 
Bo Optional Items 
Bore well & Pump House, etc Lump sum 5,00,000 
(B) 5,00,000 
Project (A) + (B) 5,76,85,616 
Add 4% for GST on (d) 16,30,737 
Add 10% for price variation on (T) 57,68,562 
Add 12% for GST on (T) 69,22,274 
TOTAL COST OF PROJECT 7,20,07,188 
Say Rs. Lakhs 720.07 
अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) सदर कामाची वेगवेगळी निविद न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

3) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४३/आरोग्य ३ 


४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

६) सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठो 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन fla क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, चिखली जि. बुलढाणा येथीळ ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन इमारतीचे बांधकामावरील खर्च सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, 
मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य-( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 
(१)(अ( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी 
बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 

४. ग्रामीण रुग्णालय, चिखली जि. बुलढाणा येथील ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन इमारतीचे बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा 
प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 

५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.४३/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३११२४४३१४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


R 0 5 h a n j Kadam Patil 


Dinesh A Government Of Maharaaht, 
Kadam Pati] bate: 20181024 12:52:46 +0530 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, बुलढाणा 
७. अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, चिखली, जि. बुलढाणा. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. बुलढाणा. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


